RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ३१ ] 


मंगळवार , मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ मार्च २०२१ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६४ . 


क्रमांक टीआरएस -०७ / २०२० / प्र.क्र .८४ / फ - ६.- महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६४ ( १ ९ ६४ चा महा. ३४ ) 
च्या कलम २ , खंड ( फ) अनुसार तसेच याबाबतीत इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे या अधिनियमात समाविष्ट 


לל 


असलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट “ Santalum ( चंदन ) ” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झाडाच्या संरक्षणाची आवश्यकता विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त अनुसूचीत खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 


לל 


या अधिनियमात समाविष्ट अनुसूचीत अनुक्रमांक ८ मधील “ Santalum ( चंदन ) ” याचेशी संबंधित नोंद वगळण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गजेंद्र नरवणे, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार- अ - ५६-१ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च ३० , २०२१ / चैत्र ९ , 


शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA FELLING OF TREES ( REGULATION ) ACT , 1964 , 


No. TRS - 07 /2020 /C.R.84 / F - 6.— In exercise of the powers conferred by clause ( ) of section 2 of the 
Maharashtra Felling of Trees ( Regulation) Act, 1964 (Mah . XXXIV of 1964 ) , and of all other powers enabling it 
in that behalf, the Government of Maharashtra hereby , after having considered the necessity for the protection of 
the tree known as “ Santalum ( Sandal) ” specified in the Schedule appended to the said Act, modifies the said 
Schedule as follows, namely : 


2 


“ Santalum ( Sandal ) 
In the Schedule appended to the said Act , the enrty at serial number 8 , relating to 
shall be deleted . 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GAJENDRA NARAWANE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


